नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय या कार्यालयाकरिता 
खरेदी केलेल्या ५ संगणकास कार्योत्तर आणि 
प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संप्रिसा-२०२०/प्र.क्र.५७/का.७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२३. 
संदर्भ:- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे 
TAH. Spl./Comp./838/2022, दिनांक १६.०९.२०२२. 
२) समक्रमांकाचे शासन पत्र दिनांक २९.०९.२०२२. 
3) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. 99./009110./४९/२०२३, दिनांक १४.०२.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी 
नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय या कार्यालयाकरिता खरेदी केलेल्या ५ संगणकास प्रशासकीय 
मान्यतेचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र. १ व ३ अन्वये शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावास वित्त 
विभागाने सहमती दर्शविली आहे. यानुषंगाने खरेदी करण्यात आलेल्या ५ संगणकाच्या प्रस्तावास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय या कार्यालयाकरिता खरेदी केलेल्या ५ संगणकाच्या 
रु.३,९९,९६०/- (अक्षरी रु. तीन लक्ष नव्याण्णव हजार नऊशे साठ फक्त) इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये कार्योत्तर आणि प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आहे. 
2. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक 09.92.2098 
मधील तरतुदीनुसार आणि दिनांक २४.०८.२०१७ व ०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार Gem पोर्टलवरुन विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 


३. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय या कार्यालयाकरिता खरेदी केलेल्या ५ संगणकाच्या 
रु.३,९९,९६०/- इतका निधी जे- ०००२ यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 
४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी 


व न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमळबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६)-१७ 
संगणक खर्च" या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रिसा-२०२०/प्र.क्र.५७/का.७ 


प. सदर शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ 
उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ मधील २ व ३ या अटींच्या अनुषंगाने प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
२४२/२०२३/व्यय-५, दिनांक २३.०२.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ही; सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात त्वरीत महालेखापाल कार्यालयास व 
शासनास सादर करावे. 

७. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आळे आहे. त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे. 


Ce सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१५१६१९१०९२१२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NITIN / JIWANE 


(नितीन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


प्रति, 
१. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
२. मा. प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला AUG हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
११. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती. 


one G&G ™&M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


